मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 
यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, तापी 
गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगाव 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, घाटघर जलविद्युत 
विभागीय पथक क्र.३, कळवा-ठाणे या विभागीय व 
उपविभागीय कार्यालयातील नियत व रुपांतरित 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदवा २०२३/प्र.क्र.५९/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४.१०.२०२३ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्र.मुदवा २०२३/प्र.क्र.५९/जवि, दि.१९.०४.२०२३. 
२) मुख्य अभियंता (वि), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ (वि)/जविप्र/ 
मुदतवाढ/आ-१०/१६९३, दि.०४.०९.२०२३ 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे आधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, तापी 
गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगाव या मंडळ कार्यालयांतर्गत कार्यकारी अभियंता, घाटघर 
जलविद्युत विभागीय पथक क्र.३, कळवा-ठाणे या विभागीय व उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ३३ पदांना व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील of पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत किंवा त्या पदांवर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या 
दिनांकापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. (तपशील सोबतच्या WIA [EST आहे.) 


२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च खालील लेखात्रीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर 
असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


२.१) मागणी क्र. आय.३, २८०१, वीज,०१, जलविद्युत निर्मिती (009) संचालन व प्रशासन, (१९) 
अधीक्षक अभियंता, तापी-गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगांव अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
घाटघर जलविद्युत विभाग क्र.३ कळवा, ठाणे (१९)(०१) काळ जलविद्युत प्रकल्प (कार्यक्रम)(२८०१ ५७५९) 


२.२) मागणी क्र. आय-३ मुख्य लेखाशिर्ष २८०१ -वीज ०१ जलविद्युत निर्मिती ००१ संचालन व 
प्रशासन (१६) डोलवहाळ जलविद्युत प्रकल्प (१६) (09) अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा 
सिचन मंडळ, जळगाव (अनिवार्य) (२८०१ २७८७) 


२.३) मागणी क्र. आय-३ मुख्य लेखाशिर्ष २८०१ -वीज ०१ जलविद्युत निर्मिती ००१ संचालन व 
प्रशासन (१५) करंजवण जलविद्युत प्रकल्प (१५) (०१) अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा 
सिचन मंडळ, जळगाव (अनिवार्य) (२८०१ २७७८) 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा २०२३/प्र.क्र.५९/जवि 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.३१.०८.२०२३ खव शासन  शुध्दीपत्रक्र क्र.  पदनि-२०१६/प्रक्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०६.०९.२०२३अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२३१००४१४३८१६२६२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by AMRUTA AJIT INAMDAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

A M R U TA AJ | T ou=WATER RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=970a1595c1174195bb66e7d7e8265281 18408f9 
13b99e85fc47d3c5d3d5366de, postalCode=400032, 
st=Maharash' 

ialNumbel 


tra, 
seri 1=6F5FD13E252931098539336E1E4B5ACCES 
E7FO1F9C3FEABD54FBD95FAC86E18F, cn=AMRUTA AJIT 
INAMDAR 


(अ.अ.इनामदार) 
सोबत:- विवरणपत्र. शासनाच्या अवर सचिव 


प्रत विवरण पत्रासह अग्रेषित : 

१.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 
२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 
३.मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 

४.अधीक्षक अभियंता,तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगांव 
५.कार्यकारी अभियंता, घाटघर जलविद्युत विभागीय पथक क्र.३, कळवा, ठाणे 
६. अधीक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, पुणे 

७.जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा २०२३/प्र.क्र.५९/जवि 
शासन निर्णय क्रमांक : मुदवा २०२३/प्र.क्र.५९/ज.वि, दि. ०४.१०.२०२३ चे 


विवरणपत्र - 9 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजुर पदे 
(दि.०१.०९.२०२३ ते २९.०२.२०२४ पर्यंत) 


अ.क्र पदनाम अ. घाटघर जलविद्युत 
विभागीय पथक क्र.३, कळवा- 
ठाण 
a २ ३ 
eS र्यकारी अभियंता 1 १ 
२ प कार्यकारी अभियंता 1 १ 
3 प अभियंता २ 
8 निष्ठ अभियंता/शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ¢ 
4 य्यक भांडारपाल ae 
द विभागीय ळेखापाल शिका 
9 प्रथम लिपिक | 
८ खक (आरेखक श्रेणी-२३) 1१ | 
९ रिष्ठ लिपिक 8 
शिळ आ ० निष्ठ लिपिक /लिपिक टंकलेखक 9 
| ae q ASP 1 ee 
१२ रिपाई 11111. डिपा टु २ 
93 aaa [कोदार २ 
१४ तारतंत्री | शिका 
एकूण 1111 कूप 33 
AMRUTA AJIT जा ae 
INAMDAR a mes oan psoas कलल 
(अ.अ.इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा २०२३/प्र.क्र.५९/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक : YEA २०२३/प्र.क्र.५९/ज.वि, दि. ०४.१०.२०२३ चे 
विवरणपत्र - 2 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदे. 
(दि.०१.०९.२०२३ ते २९.०२.२०२४) 


अ.क्र कर्मचा-यांचे नांव पदनाम सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
a श्री. संदेश सिताराम कोळवणकर मदतनीस ३०/०६/२०२४ 
२ श्री. धोडू भागोजी बावदाणे मजूर ३१/१२/२०२४ 
३ श्री. अशोक काशिनाथ सुतार मजूर ३१/१२/२०२४ 
४ श्री. विश्वनाथ घनश्याम चाळके मदतनीस ३०/१०/२०२४ 
4 श्री. मधुकर नामदेव बांडे चौकीदार ३०/०४/२०२६ 
व 


Digitally signed by AMRUTA AJIT INAMDAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 


2.5.4.20=970a1595c1174195bb66e7d7e8265281184081913b99e85f 
=Mahara: 


c47d3c5d3d5366de, postalCode=400032, hi 


serialNumber=6F5FD13E25293 1098539336E1E4B5ACCESE7FO1F9C 
3FEABD54FBD95FAC86E18F, cn=AMRUTA AJIT INAMDAR 
Date: 2023.10.04 14:44:13 +05'30° 
(अ.अ.इनामदार) 
a. 
शासनाच्या अवर सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


